= क्र. २४१ रजिस्टर्ड नं. एमएच/एमआर/साऊथ-२२९/ २००६-०८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


मंगळवार, नोव्हेंबर २१, २००६ / कार्तिक ३०, शके १९२८ 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 


भाग चार-ब 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियसांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल 
यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश. 
गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २१ नोव्हेंबर २००६ 


शुद्धिपत्र 
मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९. 


क्रमांक डीएनएस. ११०५/सीआर-२/राउशु-२.--महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, भाग चार-ब, 
दिनांक ७ नोव्हेंबर २००६ मध्ये खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करावी :-- 


१, परिच्छेद १ च्या आधीचा शिर्षक " मुंबई विपकूृत मद्यार्क नियम १९४९ " ऐवजी 
* मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९ “ असे वात्रावे. 


२. पहिल्या परिच्छेदातील दुसऱ्या ओळीतील “war” ऐवजी “ प्रधान ' असे वाचावे. 


३. पहिल्या परिच्छेदातील चौथ्या ओळीतील " विपकूत मद्यार्क नियम “ ऐवजी *“ दारूबंदी 
अधिनियम '' असे वाचावे. 


४. पहिल्या परिच्छेदातील पाचव्या ओळीतील “ कलम '“ या शब्दापुढे १४३ चा 
उप कलम “ असे अंतर्भूत करावे. 


(१८८७) 
भाग चार-ब--३४८ [ किंमत : रुपये ३.००] 


१८८८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., नोव्हेंबर २१, २००६ / कार्तिक 30, शके १९२८ [भाग चार-ब 


५. पृष्ठ क्र. १८२६ वरील अ.क्र. २ मध्ये पहिल्या ओळीतील “ १९४९ ” ऐवजी " १९५९ ” 
असे वाचावे. 


६. पृष्ठ क्र. १८२६ वरील अ.क्र. २ मध्ये तिसऱ्या ओळीतील * कमी असू नये " या शब्दानंतर 
* या शब्द, अंक व अक्षरे ” असे अंतर्भूत करावे आणि चौथ्या ओळीतील “ असे “ या शब्दानंतर 
* शब्द, अंक व अक्षरे “ असे अंतर्भूत करावे. 


७. पृष्ठ क्र. १८२६ वरील अ.क्र. २ मध्ये चौथ्या ओळीत “ इतक्याच “ या शब्दाऐवजी 
'* इतक्या “ असे वाचावे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


गौ. जो. रसाळ, 
शासनाचे उप सचिव. 


शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई 


